श्रीमती एन.एस.परब, सह जिल्हा निबंधक 
(वर्ग-२),नों.उ.म.व मु.उ.नि.कार्यालय, मुंबई 
विभाग, मुंबई यांचे निलंबनाबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
आदेशा क्रमांक : मुद्रांक-२०२४/प्र.क्र.०५/म-१(धोरण) 
दालन क्र.एम-७ ए, पोटमाळा,मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय(विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२४. 


आदेशा:- 


ज्याअर्थी, श्रीमती एन.एस. परब, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२, नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक 
उपनियंत्रक कार्यालय, मुंबई विभाग, मुंबई यांनी सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, मुंबई शहर क्र.४ येथे (प्रभारी) कार्यरत 
असताना या कार्यालयातील सन २०२०-२१ या कालावधीत केलेल्या नियमित तपासणी अंतर्गत एकूण ४० 
प्रकरणातील रु. ३,१७,००,०००/- इतक्या शासन महसूलाचे नुकसान केल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. 


२. ज्याअर्थी, श्रीमती एन.एस. परब यांनी सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, मुंबई शहर क्र.४ येथे वर नमुद vo 
दस्तांमध्ये यथोचित मुद्रांक शुल्काची आकारणी न-करुन झासनाच्या रु. ३,१७,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी 
सतरा लाख ) इतक्या मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्करुपी महसूलाची हानी केली असल्याची बाब प्रथमदर्शनी 
निदर्शनास आली असल्याने श्रीमती एन.एस. परब यांच्या विरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 
१९७९ च्या तरतूदीनुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्याचे योजिले आहे. 


३. त्याअर्थी, आता, श्रीमती एन.एस. परब, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२, नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक 
उपनियंत्रक कार्यालय, मुंबई विभाग, मुंबई हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ 
च्या पोट-नियम (१) च्या खंड (अ) च्या तरतूदीनुसार या आदेशाच्या दिनांकापासून ते पुढील आदेश काढले 
जाईपर्यंत निलंबित राहतील. 


४. त्याअर्थी, आणखी असाही आदेश देण्यात येत आहे की, हा आदेश अंमळात असेल तेवढया कालावधीत 
श्रीमती एन.एस. परब, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ यांचे मुख्यालय हे सह जिल्हा निबंधक (वर्ग-१) तथा मुद्रांक 
जिल्हाधिकारी, ठाणे ग्रामिण, जि.ठाणे येथे राहील आणि श्रीमती एन.एस. परब, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ यांना 
शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. 


षु. ज्याअर्थी, निलंबन आदेशा अस्तित्वात राहतील त्या कालावधीसाठी श्रीमती एन.एस. परब, सह जिल्हा 
निबंधक वर्ग-२ यांना, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम ६८ व नियम ६९ अन्वये निर्वाहभत्ता व त्यावरील 
इतर भत्ते सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, ठाणे ग्रामिण, जि. ठाणे यांच्या कार्यालयामार्फत देय 
राहतील. 

६. त्याअर्थी, निलंबन कालावधीत श्रीमती एन.एस. परब, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम १६ मधील तरतूदीनुसार, कोणतीही खाजगी नोकरी स्वीकारता येणार 
नाही अथवा कोणताही व्यवसाय करता येणार नाही. जर, श्रीमती एन.एस. परब, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ यांनी 


शासन निर्णय क्रमांकः मुद्रांक-२०२४/प्र.क्र.०५/म-१(धोरण) 


खाजगी नोकरी स्वीकारली अथवा काही व्यवसाय केला तर, गैरवर्तणूकीबाबत त्यांना दोषी समजण्यात येऊन, 
त्याप्रमाणे त्यांचेविरुध्द कारवाई करण्यास ते पात्र होतील आणि अशा परिस्थितीत ते निर्वाहभत्ता मिळण्याचा हक्क 
गमावतील. 
७. सदर आदेशा सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०२१२१८५२५९६४१९ असा 
आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJAJ 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1085617af371f507cb8ee4d9 14eb645d92480247b6 1bd58b5¢307 
4ba3a6a62d7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


H IVP R A AD ) B A A serialNumber=F7145AF5949FB706E2DCBO6C2B209B58FFA369F6E085SE02 
041722C90F0528791, cn=SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJAJ 


Date: 2024.02.12 19:01:28 +05'30' 


(सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती एन.एस. परब, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२, नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक कार्यालय, 
मुंबई विभाग, मुंबई. 


प्रत माहिती तथा आवऱ्यकत्या उचित कार्यवाहीस्तव अग्रेषित, 

१) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विनंती करण्यात येते की, सदरील आदेशा 
श्रीमती एन.एस. परब, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ यांना आजच खास दुतामार्फत किंवा प्रचलित असलेल्या 
तरतूदीनुसार बजावून, त्यांची दिनांकासहीत स्वाक्षरीची पोच तथा प्रत शासनास परत पाठवावी. 
नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक कार्यालय, मुंबई विभाग, मुंबई. 
नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक कार्यालय, ठाणे विभाग, ठाणे. 
सह जिल्हा निबंधक (वर्ग-१) तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, ठाणे ग्रामिण, जि.ठाणे. 
निवडनस्ती, कार्यासन म-१(धोरण),मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


